नोबियाची विहीर 


लेखिका : डोना गथ्री; चित्रे: रॉब रोथ 


" इथे दुष्काळात पाणी मिळत नाहीए आणि तू जनावरांवर पाणी 
फुकट घालवलंस?" आईने नोबियाला खडसावून विचारले . 

नोबिया म्हणाला, “ आई, त्यांनासुद्धा आपल्यासारखी तहान लागते 
ना ! त्यांचासुद्धा घसा तहानेने कोरडा पडतो ना ! " 

नोबियाची आई आजारी पडल्यामुळे विहिरीवरून पाणी आणण्याची 
जबाबदारी नोबियावर येऊन पडली होती . पाणी घेऊन परतताना 
नोबियाने तहानलेल्या साळींदरीला पाणी पाजले . तरसाला आणि 
त्याच्या दोन छाव्यांना तसेच एका अस्वलालाही पाणी पाजले . 
नोबिया घरी पोहोचला तेव्हा त्याच्या घड्यात फक्त आई आणि 
बहिणीपुरतेच पाणी उरले होते . नोबियासाठी किंवा त्यांच्या बागेसाठी 
पाणी शिल्लक राहिले नव्हते . या बागेतूनच त्यांना पोटाची खळगी 
भरण्यासाठी अन्न मिळत असे . 
ही गोष्ट एका छोट्या मुलाचा करुणाभाव आणि समज यांची 
ओळख करून देते . 


- - - - - - - - - - - - - - 
नोबियाची विहीर 

मराठी अनुवादः सुशील मेन्सन 


फार फार वर्षांपूर्वी दूरवरच्या एका 
प्रदेशात कित्येक वर्षे पाऊसच पडला नाही . 
सूर्याच्या उन्हाने जमीन तापून लालेलाल 
झाली. वाऱ्यामुळे मातीची धूळ इथून तिथे 
उडू लागली. अशा या तप्त , कोरड्या प्रदेशात 
नोबिया नावाचा एक मुलगा राहात होता . 


नोबिया, आपली आई आणि लहान बहीण 
यांच्यासोबत चारा आणि मातीने बनलेल्या एका 
साध्याशा झोपडीत राहात असे. झोपडीशेजारी 
छोट्याशा जागेत त्यांनी एक हिरवी बाग 
फुलवली होती. नोबिया आणि त्याची आई 
बागेतील रोपट्यांची काळजी मोठ्या मायेने घेत 
असत . या रोपट्यांमुळेच त्यांना आपल्या 
पोटासाठी अन्न मिळत होते . 

दररोज सकाळी नोबियाची आई गावातील 
इतर स्त्रियांसोबत पाणी आणायला विहिरीवर 
जात असे . 


विहीर खूप दूर अंतरावर होती. नोबियाच्या 
आईचा बराचसा दिवस विहिरीवरून पाणी 
आणण्यात जाई. काही पाणी ते पिण्यासाठी , काही 
स्वयंपाकासाठी आणि काही साफसफाईसाठी 
वापरत . पण बरेचसे पाणी ते बागेतील रोपट्यांची 
वाढ होण्यासाठी वापरत . 


एके सकाळी नोबियाची आई बिछान्यातच पडून 
राहिली. तिने नोबियाला बोलावले, “ माझी तब्येत बरी 
वाटत नाहीए. तू विहीरीवर जा आणि आपल्याला 
प्यायला आणि आपल्या रोपट्यांना घालायला पाणी घेऊन 
ये .” नोबियाने मातीचा घडा काळजीपूर्वक आपल्या 
डोक्यावर ठेवला . 


धुळीने माखलेल्या रस्त्यावरून नोबिया गावच्या 
स्त्रियांमागोमाग काही मैल दूर असलेल्या विहिरीकडे जाऊ 
लागला. 

विहिरीवर पोहोचला तेव्हा तिथे लांबलचक रांग लागली 
होती. नोबिया वाट बघत रांगेत उभा राहिला . त्याची 
पाळी आली तेव्हा त्याने आपला घडा विहिरीच्या पाण्यात 
बुडवला आणि त्यात ताजे, स्वच्छ पाणी भरून घेतले .. 


परतीच्या वाटेवर नोबियाला पाण्याने भरलेल्या घड्याचे 
जड ओझे जाणवू लागले. भरीसभर म्हणून सूर्य डोक्यावर 
आग ओकत होता. काही अंतर चालून गेल्यावर त्याला 
तहानलेली साळींदर भेटली. 
__ " नोबिया , नोबिया, तहानेने माझा जीव कासावीस 
झालाय . मला प्यायला विहिरीचं पाणी दे," ती म्हणाली . 
नोबिया हा सह्रदयी मुलगा होता. तहान लागल्यावर कसे 
वाटते, याची जाणीव त्याला होती. त्याला साळींदरीची 
दया आली. त्याने त्वरित मातीत हाताने एक लहानसा 
खड्डा खोदून त्यात थोडे पाणी ओतले . साळींदरीने ते 
पाणी मातीत झिरपून जाण्याअगोदर पटापट पिऊन 
घेतले . तहान भागल्यावर काहीही न बोलता ती घाईघाईत 
निघून गेली . 


नोबिया पुन्हा घराकडे चालू लागला. आता 
डोक्यावरचा घडा काहीसा हलका वाटत होता. पुढे त्याला 
उंच गवतामध्ये आपल्या छाव्यांसोबत बसलेला एक 
तरस दिसला. 

“ नोबिया , नोबिया , मला आणि माझ्या छाव्यांना थोडं 
पाणी दे प्यायला. तहानेनं आमच्या जीवाची तगमग 
होतेय ,” तरस म्हणाला. नोबियाने तरसाच्या छातीला 
कवटाळून बसलेल्या छाव्यांकडे पाहिले. त्याला आईला 
बिलगून बसणारी त्याची लहान गोंडस बहीण आठवली 
आणि त्याचे ह्रदय भरून आले . 

नोबियाने पुन्हा एकदा मातीत खड्डा खोदला आणि 
त्यात थोडे पाणी ओतले . पाणी मातीत झिरपण्याआधीच 
तरसाने आणि त्याच्या छाव्यांनी पटापट पिऊन घेतले . 
तहान भागल्यावर ते उंच गवतात पळून गेले . 


नोबिया घरी पोहोचल्यावर त्याची लहान बहीण 
त्याच्याकडे धावत आली. तिला खूप तहान लागली 
होती . नोबियाने तिला कपभर पाणी प्यायला दिले . 
त्याने आईलाही कपभर पाणी प्यायला दिले . 

“ थोडं पाणी तू पी आणि उरलेलं रोपट्यांना घाल . 
नाहीतर ती सुकून मरतील,” आई त्याला म्हणाली. 

पण नोबियाने घडा उपडा केला तेव्हा त्यातून 
पाण्याचा फक्त एक थेंब खाली पडला. घडा पूर्ण रिकामा 
झाला होता . 


" घड्यातलं पाणी कुठे गेलं ? " नोबियाची आई ओरडली. 
“ थोडं पाणी मी साळींदरीला दिलं , थोडं तरसाला आणि 
थोडं अस्वलाला,” नोबिया म्हणाला. 
__ “ इथे दुष्काळात पाणी मिळत नाहीए आणि तू 
जनावरांवर पाणी फुकट घालवलंस ?" आईने नोबियाला 
खडसावून विचारले. 


नोबिया म्हणाला, “ आई, त्यांनासुद्धा आपल्यासारखी तहान 
लागते ना! त्यांचासुद्धा घसा तहानेने कोरडा पडतो ना ! " 

नोबियाची आई संतापली. तिने रिकामा घडा उचलून 
भिंतीवर फेकला. भिंतिला आपटून त्याचे तुकडेतुकडे झाले . 


रात्री तहान आणि भुकेने कासावीस होऊन नोबिया 
बिछान्यावर पडला. आपली आई रडत असल्याचे 
पाहून त्याला खूप दुःख झाले. पाण्याशिवाय त्यांच्या 
बागेतील रोपटी सुकून त्यांची माती बनणार होती . 
त्यांना खायला काहीही शिल्लक राहाणार नव्हते . 


नोबियाने डोळे बंद केले तसे चंद्राचा शीतल प्रकाश भुईवर 
| पसरला. तप्त , रुक्ष धरती थंडगार झाली . 

नोबियाचा नुकताच डोळा लागला असेल तेवढ्यातच त्याला 
| खिडकीत कुणाचीतरी चाहूल लागली. ती साळींदर होती . 

“ नोबिया, नोबिया, मला प्यायला पाणी दे,” साळींदर म्हणाली . 
" माझ्याकडे पाणी नाही. घडा रिकामा झाला आणि मग त्याचे 
तुकडेतुकडे झाले ,” नोबिया म्हणाला . 
" मग एक विहीर खोद ,” साळींदर म्हणाली . 
" मी कशी विहीर खोदू? " नोबिया म्हणाला. साळींदरची कल्पना 
हसण्यावारी नेऊन तो पुन्हा झोपायचा प्रयत्न करू लागला. 


नोबियाला पुन्हा तरस आणि त्याच्या दोन छाव्यांनी जागे 
केले. 
“ नोबिया, नोबिया , मला प्यायला पाणी दे,” तरस म्हणाला. 
“ माझ्याकडे पाणी नाही. घडा रिकामा झाला आणि मग 
त्याचे तुकडेतुकडे झाले,” नोबिया म्हणाला. 
“ मग एक विहीर खोद,” तरस म्हणाला 
“ मी लहान आहे . मी कशी विहीर खोदू ? निघून जा तुम्ही,” 
नोबिया म्हणाला . 

तरसाच्या हाकांना प्रतिसाद न देता नोबियाने आपले डोळे 
आणि मन बंद केले . हळूहळू तो पुन्हा झोपेच्या अधीन झाला. 


पण पुन्हा नोबियाला दारावर कुणाचीतरी टकटक ऐकू 
आली आणि तो जागा झाला. अस्वल आपल्या पायांच्या 
नख्यांनी माती खोदत होते . 
" तू काय करतोयस? " नोबिया किंचाळला. 
" मी विहीर खोदतोय ,” अस्वल म्हणाले . 
“मूर्खासारखं बडबडू नकोस. अस्वल एकटे विहीर खणू 
शकत नाही,” नोबिया म्हणाला. 


"ठिकाय , मग मला मदत कर ,” अस्वल म्हणाले . 
“ पण मी विहीर खोदू शकत नाही . मी खूप लहान आहे ,” 
नोबिया उत्तरला . 
" मी तुला मदत करतो ना !” साळींदर म्हणाली . 
" आम्हीसुद्धा तुला मदत करू,” तरस आणि त्याचे छावे 
म्हणाले . 


आपल्या टोकदार नख्यांनी अस्वलाने मातीत खोल 
खड्डा खणला. थोड्याच वेळात तो खोदलेल्या 
खड्ड्यात दिसेनासा झाला. तरस आणि त्याचे छावे 
खड्ड्यातली माती दूर करू लागले. साळींदर 
खड्ड्यातून वर टाकलेली माती सपाट करू लागली. 

नोबिया घड्याच्या तुटलेल्या टोकदार तुकड्याने 
कधी माती खोदू लागला, कधी खोदलेली माती दूर 
करू लागला तर कधी सपाट करू लागला. 

“किती खोल खोदायची विहीर ? किती मोठी 
खोदायची?” त्याने अस्वलाला विचारले. 
___ " तुझ्या ह्रदयाएवढी खोल , तुझ्या तहानेएवढी 
मोठी !” अस्वल म्हणाले . 


शेवटी थकूनभाकून नोबियाला झोप आली. पण 
त्याचे मित्र रात्रभर काम करत राहीले. चंद्र 
मावळतीच्या वाटेवर असताना आणि सूर्याची नवी 
किरणे आसमंतात पसरत असताना त्यांचे काम संपले . 


नोबियाला जाग आली तेव्हा त्याला खड्ड्यातून 
पाण्याचा खळखळ आवाज ऐकू आला. त्याच्याशेजारी 
कुणीतरी एक मातीचा घडा ठेवलेला होता . त्यावर 
विचित्र खुणा होत्या . 

नोबियाने घडा खोल खड्ड्यात बुडवला आणि त्यात 
ताजे, शुद्ध पाणी भरून घेतले. मोठ्याने ओरडून त्याने 
आईला, बहिणीला आणि गावकऱ्यांना बोलावले , “ लवकर 
या , आपल्याकडे आता स्वत: ची विहीर आहे. " 


त्यानंतर गावातील स्त्रियांना पाणी आणायला कधी 
दूरवर जावे लागले नाही . त्या घरीच राहून आपल्या 
बागेची काळजी घेऊ लागल्या. नोबियाच्या गावचा रुक्ष , 
ओसाड परिसर हिरव्यागार वनराईने भरून गेला. 


विचित्र खुणा असलेला घडा कायम त्या 
विहिरीजवळच ठेवला गेला. यापुढे कधी विहीर 
खोदली तर ती ह्रदयाएवढी खोल आणि तहानेएवढी 
मोठी खोदावी , याची आठवण म्हणून ! 


समाप्त 


